भूमी अभिलेख कक्षातील 32 अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एस-१०/२०२२/प्र.क्र.५९/फ-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : १४ मार्च, २०२२. 
पहा :- 
१) महसूल व वन विभागाचे शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दिनांक १३.०९.२०१९ व 
दिनांक २१.०९.२०२१. 
२) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, क्रमांक एस-१०/२०२१/प्र.क्र.२४९/फ-३, दिनांक १६.०३.२०२१ व 
दिनांक १३.०९.२०२१. 
3) वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २२.०२.२०२२. 
४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 
कक्ष-३ /योजनेत्तर/प्र.क्र.२१/२१-२२/२७४; दिनांक १०.०२.२०२२. 


शासन निर्णय: 

भूमी अभिलेख कक्षातील ३२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक २८.२.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांनी संदर्भ क्र. ४ अन्वये सदर पदांची मुदतवाढ संपुष्टात आळी असल्याने सदर पदांना सन २०२२-२३ 
मध्ये मुदतवाढ देण्याची विनंती केळी आहे. 


२. वित्त विभागाच्या दिनांक 22.02.2022 च्या शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या अधिनस्त 
अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र मध्ये दर्शविल्यानुसार 32 अस्थायी पदांना दिनांक १.०३.२०२२ ते दिनांक 
३१.०८.२०२२ या कालावधीकरिता खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे - 


अ) सदर ३२ अस्थायी पदे ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळावधीसाठी रिक्‍त नाहीत. 
ब) सदर ३२ अस्थायी पदे भूमी अभिलेख कार्यालयातील असून ती वन विभागातील पदांच्या 
आढाव्याअंती संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्य केलेल्या आकृतीबंधातील पदांमध्ये 
समाविष्ट असणे आवश्‍यक आहे. 
३. सदर पदावर होणारा खर्च हा २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर), ०१ वनीकरण, १०१ वनसंधारण व 
विकास, १०१ (दोन) वनाचे सर्वेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन (२४०६ ०१०२) या लेखाशीर्षाखाळली सन २०२२-२३ या 
वित्तीय वर्षातील मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
२२.०२.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२२/प्र.क्र.५९/फ-३ 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३१५१४४७४५७३१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


प्रति, 


RAVIKIRAN 59848) BACON. तत यय व्या 
GOVEKAR Bs oo oaig eens nee 
( डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवगी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), ठाणे / नागपूर. 
६. मुख्य वनसंरक्षक, भूमी अभिलेख कक्ष, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर यांचे कार्यालय. 

. उपवनसंरक्षक, भूमी अभिलेख कक्ष, नागपूर. 

८. उप वनसंरक्षक, भूमी अभिलेख कक्ष, ठाणे स्थित पनवेल. 

. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / ठाणे. 

१२. वित्त विभाग, व्यय-१०, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१३. कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१४. कार्यासन फ-२, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२२/प्र.क्र.५९/फ-३ 


शासन निर्णय क्र. एस-१०/२०२२/प्र.क्र.५९/फ-३, दिनांक १४ मार्च, 2022 सोबतचे 
विवरणपत्र 


प्र.मु.व.सं.म.रा. नागपूर | अ.-प्र.मु.व.सं. उप वनसंरक्षक, उप वनसंरक्षक, भूमी 
यांचे कार्यालयात | (वन्यजीव) पुर्व | भूमी अभिलेख पुर्व | अभिलेख पश्चिम प्रदेश 
मु.व.सं.भूमी अभिलेख नागपूर प्रदेश नागपूर । कार्यालय ठाणे स्थित 
कार्यालयातील पदे | कार्यालयातील | कार्यालयातील पदे | पनवेल कार्यालयातील 


पदे पदे 


हत 
रे [स्क्लक [0 व कवर 


तालुका 

‘le | | | “| “| 
विभागीय 

क्क | “| |“ |“ 
उप अधिक्षक 

"ककथ | | | | *__ | 
कार्यालय 

‘lame | TT “| “|| 
(उच्चश्रेणी) 

८ | लघुलेखक २ 

1 * | | '* ee 


110 1,. .|.. . १... Ps SS ee 
६७८ क क काका कळा आहा कळ आव काळा अह 


१३ |बक्नकत्क १ 
0 
[क [३1% 


Digitally signed by RAVIKIRAN 5१84. 
GO’ 


RAVIKIRAN N = RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 
SABAuJI GOVEKAR C = IN, S = MAHARASHTRA, O = Personal 


Date: 2022.03.15 14:50:29 +05'30 


( डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


३३३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


